एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट 
विकास अधिकारी,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक-१६.१२.२०२१. 

वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 

२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१६/ प्र.क्र.६१/१६/ १८-ब, दि.०४/०६/२०१६ 

३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-२०१७ /प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ, दि.४/१२/२०१७ 

५.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 

शासन Seat 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक ०४/०६/२०१६ च्या कार्यालयीन 
आदेशान्वये परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी (गट- अ) या पदावर नियुक्‍ती 
देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३(२०१६) दिनांक 
०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील 
श्री. उंदिरवाडे यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केळे आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (३) (ब) नुसार 
परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा 
कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार श्री. उंदिरवाडे यांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा 
कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८) 


अ.क्‌ नाव शिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
र्‌. प्रवर्ग म्हणून सेवेत उपभोगलेल्या | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा दिनांक | रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक 
| 4 | R 3 FB 4 ६ | 8 
A | श्री. कुणाल SC ०२/०५/२०१६ ८८--४३ विभागीय परीक्षा | ०८/०९/२०१८ 
रुपचंद उंदिरवाडे (म.पू) प्रथम संधीत उत्तीर्ण (म.नं.) 


३. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- “परिविक्षा अधिकारी 
यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”. त्यानुसार श्री. उंदिरवाडे, यांना पहिली 
वेतनवाढ दिनांक ०४/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. आता त्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


झासन आदेश HAH: टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१५/सीपीटीपी-अ 


४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील श्री. उंदिरवाडे यांनी परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेल्या 
निकषांची / अटींची पूर्तता केळी असल्यामुळे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१६१०२२४८७९०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


क gitally signed by Gupte Sanju 1091118 
G DN: c=IN, o=Government if he :<GENERAL 
U 02 e a ny ५1 ADMINISTRATION DEPARTMENT, ‘ode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=2834863d93dd5ba34736: 5b6287c3dd58ee1 76cf2b893dF 
4e169e70699c59, 
5९ i ber=4c 1 0e808fe85223e03be4cad0148cef9a7 191487868058. 
a mM a a [| 6८43867239 te Sanju Kam; 
Date: 2021.12.16 12:36:41 +05'30' 
(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती 
श्री. कुणाल रुपचंद उंदिरवाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी (गट-अ) (ईमेलद्वारे) 

प्रत, 

१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ), ग्राम 

विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

४. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


